भोंडेकर सांस्कृतिक क्रिडा व सामाजिक शिक्षण 
संस्था, भंडारा संचलीत डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 
निवासी मतीमंद शाळा, मोहाडी, जि.भंडारा या 
विशेष शाळेच्या दि.२९ ऑगस्ट, २०१८ च्या 
शासन शुध्दीपत्रकान्वये ४० वरुन ५५ निवासी 
विद्यार्थी संख्येस अनुदान तत्वावर कार्योत्तर 
मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक एमआयएस २०१६/प्र.क्र.६०/दि.क.१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०००३२. 
दिनांक : ३० ऑगस्ट, २०२२. 


वाचा : १) शासन निर्णय सामाजिक न्याय विभाग क्र.ईडीडी २००१/प्र.क्र.५१०२/सुधार-२, 
दि.१९.७.२००३ व समक्रमांकाचे शासन पुरकपत्र दि.४.१२.२००३. 
२) शासन निर्णय सामाजिक न्याय विभाग क्र.ईडीडी २००३/प्र.क्र.३४०/भाग-२/ 
सुधार-२, दि.१८.८.२००४ व दि.३०.१.२००६. 
३) आयुक्त, अपंग कल्याण, पुणे यांचे क्र.दिकआ/प्र-४-मती/भोंडेकर/विद्यार्थी वाढ/ 
पदमंजूरी/भंडारा/२०२२-२३, दि.२.८.२०२२. 
४) शासन निर्णय क्र.एमआयएस २०१६/प्र.क्र.६०/दि.क.१, दि.२९ ऑगस्ट, २०१८. 
प्रस्तावना :- 
भोंडेकर सांस्कृतिक क्रिडा व सामाजिक शिक्षण संस्था, भंडारा संचळीत डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 
निवासी मतीमंद शाळा, मोहाडी, जि.भंडारा या विशेष शाळेच्या दि.२९ ऑगस्ट, २०१८ च्या शासन 
शुध्दीपत्रकान्वये ४० वरुन ५५ निवासी विद्यार्थी संख्येस मान्यता देण्यात आली होती. सदरहू शासन 
निर्णयास अनुदान तत्वावर कार्योत्तर मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

भोंडेकर सांस्कृतिक क्रिडा व सामाजिक शिक्षण संस्था, भंडारा संचलीत डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 
निवासी मतीमंद शाळा, मोहाडी, जि.भंडारा या विशेष शाळेच्या दि.२९ ऑगस्ट, २०१८ च्या शासन 
शुध्दीपत्रकान्वये ४० वरुन ५५ निवासी विद्यार्थी संख्येस मान्यता देण्यात आली होती. सदरहू शासन 
निर्णयास अनुदान तत्वावर खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून GARR मंजूरी देण्यात येत आहे. 
अटी व शर्ती :- 
१) उक्त शाळेच्या वेतन व वेतनेतर बाबींवर होणारा खर्च लाक्षणिक पूरक मागणीद्वारे विधानमंडळाच्या 
निदर्शनास आणण्यात यावा. 
उक्त झाळेवरील होणा-या खर्चास विधानमंडळाची मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर पद मंजूरीबाबतचा 
प्रस्ताव उच्चस्तर समितीच्या मान्यतेसाठी वित्त विभागास सादर करण्यात यावा. 
उक्त MOT शासन निर्णय दि.२९ ऑगस्ट, २०१८ मधील सर्व अटी व शर्ती लागू राहतील. 


— 


पळ 


AN 
— 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस २०१६/प्र.क्र.६०/दि.क.१ 


२. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.99६/व्यय-१४, दि.२५.८.२०२२ अन्वये 
मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


3. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचे संकेतांक २०२२०८३०११५६००३७२२ असा आहे. हा Bay 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसारवनावाने, न 
Digitally signed by Vishnudas Pundlikrao 


Ghodke 
Date: 2022.08.30 12:01:10 +05'30' 


(वि. पुं. घोडके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति 


) मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
) सचिव (सा.न्या.) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक. 
) आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे 
) प्रादेशिक उप आयुक्‍त समाज कल्याण अधिकारी, नागपूर. 
५) जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, भंडारा 
) 
) 
) 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, भंडारा 

अध्यक्ष, भोंडेकर सांस्कृतिक क्रिडा व सामाजिक शिक्षण संस्था, भंडारा संचलीत डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर निवासी मतीमंद शाळा, मोहाडी, जि.भंडारा 

९) निवडनस्ती, दिव्यांग कल्याण-१ 


KKKKKK 


पृष्ठ २ पैकी २ 


